श्री. मुकुंद आघाव, उपविभागीय पोलीस 
अधिकारी, अंबड उपविभाग, जिल्हा 
जालना यांना शासन सेवेतून निलंबित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः इएनक्यु-२०२३/प्र.क्र.४४९/पोल-२ 
दुसरा मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: १२ सप्टेंबर, २०२३ 


शासन आदेठा :- 


ज्याअर्थी श्री. मुकुंद आघाव, उप विभागीय पोलीस अधिकारी, अंबड उप-विभाग, जिल्हा 
जालना यांनी लोकसेवकाच्या पदाचा गैरवापर करुन गैरकृत्य केल्याने महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम क्र. ३ चा भंग केल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास येत आहे. 


ज्याअर्थी श्री. मुकुंद आघाव, उप विभागीय पोलीस अधिकारी हे दिनांक ०१/०९/२०२३ 
रोजी मौजे आंतरवाळी सराटी, जिल्हा-जाळना येथीळ मराठा आंदोलनातील 
आंदोलनकर्त्यांवर झालेल्या लाठीचार्ज प्रकरणी जबाबदार आहेत व त्यांनी सार्वजनिक ठिकाणी 
लोकसेवकाला अशोभनीय ठरणारे कृत्य केल्याने महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ 
मधील नियम क्र. ३ चा भंग केल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास येत आहे. 


ज्याअर्थी श्री. मुकुंद आघाव हे शासकीय वर्ग-१ चे अधिकारी असून त्यांना कायद्याचे ज्ञान 
असूनही त्यांनी पदाचा गैरवापर केल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आले आहे. 


आणि ज्याअर्थी श्री. मुकुंद आघाव, उप विभागीय पोलीस अधिकारी, अंबड उपविभाग, 
जिल्हा जालना यांच्याविरुध्द उक्त बाबींच्या अनुषंगाने सविस्तर शिस्तभंगविषयक कार्यवाही 
सुरु करण्याचे योजिले आहे. 


त्याअर्थी आता महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील नियम ४ च्या 
पोटनियम १ (एक) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून याद्वारे उक्त श्री. मुकुंद 


शासन आदेश क्रमांकः इएनक्यु-२०२३/प्र.क्र.४४९/पोल-२ 


आघाव, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, अंबड उपविभाग, जिल्हा जालना यांना या शासन 
आदेशाच्या दिनांकापासून शासन सेवेतून निलंबित करण्यात येत आहे. 


त्यानुसार असेही आदेशा देण्यात येत आहेत की, निलंबनाच्या कालावधीत श्री. मुकुंद 
आघाव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, IA सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी, 
सेवेतून काढून टाकलेल्या काळातील वेतन) नियम १९८१ मधील नियम ६८ (एक) (अ) नुसार 
निर्वाह भत्ता व त्यावरील अनुज्ञेय महागाई भत्ता देय राहील. 


शासन आणखी असेही आदेश देत आहेत की, जोपर्यंत निलंबनाचे आदेश अस्तित्वात 
असतील तोपर्यंत श्री. मुकुंद आघाव यांचे मुख्यालय जिल्हा पोळीस अधीक्षक, जालना यांचे 
कार्यालय हे राहील. त्यांना पोलीस अधीक्षक, जालना यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय 
सोडता येणार नाही. पोलीस अधीक्षक, जालना यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांनी मुख्यालय 
सोडल्यास ती त्यांची गैरवर्तणूक ठरेल व त्या कारणासाठी वेगळ्या शिस्तभंगाच्या कारवाईस ते 
पात्र ठरतील. 


सदर शासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 202309121110111029 असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार रर व नावाने. 


Digitally signed by CHETAN BALASAHEB NIKAM. 
C H ETA N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=HOME DEPARTMENT, 

2.5.4.20=946f8eff01 148466e26f8d80863da34d 


B A | A A H F B 0a26661f5eefb602c359549d8ed4511e, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=7268DE4066097 1F80951C66D0E 

657E903B378196F51A978D2A366CF5EB564CO 
N | KA M C, cn=CHETAN BALASAHEB NIKAM 

Date: 2023.09.12 11:18:51 +05'30' 


(चेतन निकम) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
श्री. मुकुंद आघाव, उप विभागीय पोलीस अधिकारी, अंबड उपविभाग, जिल्हा 
जालना (पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः इएनक्यु-२०२३/प्र.क्र.४४९/पोल-२ 


प्रत, 


. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना सूचीत करण्यात येते की, श्री. 


मुकुंद आघाव यांच्यावर सदर निलंबनाचे आदेशा बजावून, दुसऱ्या प्रतीवर त्यांची 
दिनांकीत स्वाक्षरी घेऊन ती शासनास सादर करावी. 


२. जिल्हा पोलीस अधीक्षक, सातारा. 
३. अवर सचिव, पोल-१ अ, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. निवड नस्ती (कार्यासन, पोल-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


